छत्रपत्री शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार-२०१८ व 
२०१९ प्राप्त व्यक्‍ती/ संस्थांची नावे जाहिर 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१ /प्र.क्र.४१/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७.११.२०२२. 


१) महसूल व वन विभाग, झासन निर्णय क्रमांक एसएलएफ-१८८८/प्र.क्र.१२१७/फ-१२, 
दि. २३.०६.१९८८ 

२) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र. एसएलएफ-१८९३/ प्र.क्र.२३२/ 
जल १२, दि. ०९.०८.१९९४ 

३) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र. एसएलएफ-१८९३/ प्र.क्र.२३२/ 
जल १२, दि. ०७.०४.२००३ 

४ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र. एसएलएफ-१८/०६/ प्र.क्र.३६/ 
जल १२, दि. १०.०५.२००६ 

५) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग झासन निर्णय क्र. एसएलएफ-२००७/ प्र.क्र.१८८/ 
जल १२, दि. ३०.०६.२००८ 

६) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र.एसएलळएफ-२०११/ प्र.क्र.४२/ जल 
१२, दि. २७.०६.२०११ 

७ ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र.एसएलएफ-२०१२/ प्र.क्र.9६/ जल 
१२, दि. ०६.०७.२०१३ 

८) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०१४/प्र.क्र.१८८/ फ-५, 
दि. ०४.१२.२०१४ 

९) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०१४/प्र.क्र.२४/ फ-११, 
दि. १८.०५.२०१५ 

१०) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक साववि-२०१८/प्र.क्र.५४/ फ-११, 

दि. १७.०७.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील सामाजिक वनीकरणाच्या वनेतर क्षेत्रातील वृक्षारोपण व वृक्ष संवर्धन यामध्ये 
उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या व्यक्‍ती व संस्था यांना सन्मानित करण्यासाठी सन १९८८ पासून वर नमूद 
केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे दरवर्षी महाराष्ट्र शासनातर्फे महाराष्ट्र राज्य वनश्री पुरस्कार प्रदान 
करण्यात येतो. 


२. संदर्भ क्र. ६ येथीळ शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य वनश्री पुरस्काराचे नामाभिधान 
बदलण्यात आले असून “ छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार” असे सुधारित करण्यात आले 
आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयानुसार देण्यात येणाऱ्या वनश्री पुरस्कारांच्या रकमेत 
तसेच gaa पुरस्काराच्या रकमेत संदर्भ क्र. ७ येथील शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे वाढ 
करण्यात आली असून, सदर पुरस्कारांचे सुधारित दर सन २०११ रोजीच्या पुरस्कार वितरणापासून 
लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः लोलेस २०२2/सं.क्र.२४७/पदुम-१३ 


(अ) महसूल व वन विभाग (वृत्तस्तर) संवर्गनिहाय पुरस्कार :- 


अ.क्र संवर्ग प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार 

a | व्यक्‍ती रु. ५०,०००/- रु. ३०,०००/- 

२ ग्रामपंचायत रु. ५०,०००/- रु. ३०,०००/- 

३ शौक्षणिक संस्था रु. ५०,०००/- रु. ३०,०००/- 

‘ सेवाभावी संस्था रु. ५०,०००/- रु. ३०,०००/- 

4 ग्राम/ जिल्हा /विभाग रु. ५०,०००/- रु. ३०,०००/- 

(ब) राज्यस्तरीय संवर्गनिहाय पुरस्कार :- 

अ.क्र. । संवर्ग प्रथम पुरस्कार | द्वितीय पुरस्कार | तृतीय पुरस्कार 
a व्यक्‍ती रु. १,००,०००/- | रु. ७५,०००/- | रु. ५०,०००/- 
२ ग्रामपंचायत रु. १,००,०००/- | रु. ७५,०००/- ।रु. ५०,०००/- 
३ शैक्षणिक संस्था रु. १,००,०००/- | रु. ७५,०००/- रु. ५०,०००/- 
७ | सेवाभावी संस्था रु. १,००,०००/- | रु. ७५,०००/- | रु. ५०,०००/- 
५ ग्राम/जिल्हा/विभाग | रु. 9,00,000/- | रु. ७५,०००/- | रु. ५०,०००/- 


(क) विशेष पुरस्कार :-रुपये २५,०००/- व सन्मान चिन्ह 


“छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार-२०१८” व “छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री 
पुरस्कार-२०१९” करीता प्राथमिक छाननी समितीने संपूर्ण राज्यातून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची 
छाननी करुन योग्य व्यक्‍ती व संस्थांची निवड करुन त्यांचे शिफारस अहवाल राज्यस्तरीय समितीकडे 


सादर केले होते. सदर अहवालांत वनश्री पुरस्काराच्या धर्तीवर विशोष पुरस्कार रुपये २५,०००/- व 


सन्मान चिन्ह यासाठी प्राथमिक छाननी समितीने शिफारस केलेली नाही. 


३. राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीने संदर्भ क्र.१ येथे नमूद शासन निर्णयातील प्रादेशिक समतोल 


राखण्यासंदर्भातील तरतुदी तसेच संदर्भाधीन क्र. १० येथील शासन निर्णयात नमूद केलेल्या सुधारित 


गुणांकन पद्धतीनुसार व समितीस प्राप्त विशोषाधिकारानुसार समितीने “छत्रपती शिवाजी महाराज 
वनश्री पुरस्कार-२०१८” व “छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार-२०१९” पुरस्कार अंतिम केले 


आहेत. सदर पुरस्कार प्राप्त व्यक्‍ती/ संस्थांची नावे जाहिर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


वरील प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे “छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार-२०१८” 


प्राप्त खाली नमूद A संस्थांची नावे जाहिर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोलेस २०२2/सं.क्र.२४७/पदुम-१३ 


संवर्ग १: व्यक्‍ती -राज्यस्तर 
अ.क्र विभाग नाव व पत्ता मिळालेले राज्यस्तर 
गुण क्रमांक 
शि पुणे श्री.रघुनाथ मारुती ढोले, पामग्रोव्ह बंगलो ८४ प्रथम 
सोसायटी बी.टी.कवडे रोड, घोरपडी, पुणे ३६ 
२ औरंगाबाद श्री. सुधाकर गुणवंतराव देशमुख, मु.ममदापूर, ७२ व्दितीय 
पो.पाटोदा, ता.अंबाजोगाई, जि.बीड ४३१५२३ 
३ ।पुणे श्री. रोहित शंकर बनसोडे, मु.पो.गोंदवले खुर्द, ७१ तृतीय 
ता. माण, जि.सातारा 
संवर्ग १: व्यक्‍ती - विभागस्तर 
अ.क्र | विभाग नाव व पत्ता मिळालेले । विभागस्तर 
१ गुण क्रमांक 
। पुणे श्री.रघुनाथ मारुती ढोले, पामग्रोव्ह बंगलो सोसायटी ८४ प्रथम 
बी.टी.कवडे रोड, घोरपडी पुणे ३६. 
श्री. रोहित शांकर बनसोडे, मु.पो.गोदवले खुर्द, ७१ व्दितीय 
ता.माण, जि.सातारा 
२ | नाशिक श्री. राजेंद्र रावसाहेब गाडेकर मु.पो. पिपळनेर ७० प्रथम 
(ब्राम्हणदरा) ता.पारनेर, जिल्हा अहमदनगर 
श्री. इश्वर संतोष माळी, रा.जयनगर, ता.शहादा, ६६ व्दितीय 
जि.नंदुरबार 
३ ।अमरावती | श्री.अनिरुध्द ऊर्फ अनु पांडूरंग माकोने, जुना गावं ५६ प्रथम 
हनुमान मंदिरामागे, ता.जि.बुलढाणा 
सौ.निता संजय लांडे, मु.पो.मुनळाईट कॉलनी, वनदेवी ५४ व्दितीय 
कारंजा, ता.कारंजा, जि.वाशिम 
४ औरंगाबाद | sit. सुधाकर गुणवंतराव देशमुख मु.ममदापूर ७२ प्रथम 
पो.पाटोदा, ता.अंबाजोगाई, जि.बीड ४३१५२३ 
श्री. राजेश चिंतामण भोसले पाटील, एन-१२, एफ-९७ ५९ व्दितीय 
स्वामी विवेकानंद नगर, हडको, औरंगाबाद 
५ | नागपूर श्री.चंद्रपाल नत्थुसाव चौकसे, मु.पो. मनसर ५५ प्रथम 
तह.रामटेक, नागपूर ४४१ ४०६ 
श्री.विरेंद्र आनंदराव मेश्राम, गांधी चौक, सोमनाथ रोड ४८ व्दितीय 
मुल, जि.चंद्रपूर 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोलेस २०२2/सं.क्र.२४७/पदुम-१३ 


संवर्ग २ : शैक्षणिक संस्था - राज्यस्तर 


अ.क्र. । विभाग नाव व पत्ता मिळालेले | राज्यस्तर 
गुण क्रमांक 

be नाशिक ।म.वि.प. समाजाचे कला, वाणिज्य व विज्ञान &¢ प्रथम 
महाविद्यालय नांदगाव, जि. नाशिक 

२ | अमरावती | एस.एम.सी.इंग्लीश स्कूल, वाशिम, ६६ व्दितीय 
ता.जि.वाशिम 

३ | औरंगाबाद | शिवाजी कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय ६५ तृतीय 
कन्नड, ता.कन्नड, जि.औरंगाबाद ४३११०३ 

संवर्ग २ : शैक्षणिक संस्था - विभागस्तर 
अ.क्र. । विभाग नाव व पत्ता मिळालेले । विभागस्तर 
गुण क्रमांक 

7 पुणे श्री. शिवाजी विद्यालय, सुरुर, ता.वाई, ६३ प्रथम 
जि.सातारा 
साई एज्यूकेशन सोसायटी , गिजवणे, ५६ व्दितीय 
ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर 

२ | ठाणे माध्यमिक विद्यालय माड्याची वाडी, नेरुर ६२ प्रथम 
ता.कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग. 
विश्वेश्वर विद्यामंदिर गावडे आंबरे, ५१ व्दितीय 
ता.जि.रत्नागिरी 

३ । नाशिक । म.वि.प्र.समाज कला, वाणिज्य व विज्ञान &¢ प्रथम 
महाविद्यालय नांदगाव, जि.नाशिक 
न्यू आर्टस्‌, कॉमर्स अण्ड सायन्स कॉलेज, ५० व्दितीय 
ता.शेवगाव, जि.अहमदनगर 

४ ।अमरावती | एस.एम.सी.इंग्लीशञ स्कूल, वाशिम, ae प्रथम 
ता.जि.वाशिम 
जी.एस.विज्ञान,कला व वाणिज्य महाविद्यालय, ५० व्दितीय 
खामगांव, ता.खामगांव, जि.बुलढाणा 

५ | औरंगाबाद | शिवाजी कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय ६५ प्रथम 
कन्नड, ता.कन्नड, जि.औरंगाबाद- ४३११०३ 
अनु. जाती / वनबौध्द मुलांची शासकीय निवासी ५८ व्दितीय 
शाळा एम. आय. डी. सी. लातूर, खंडापूर रोड सी 
आर.पी. एफ. कॅम्पच्या समोर, लातूर 

६ । नागपूर | गोंदिया पब्लिक स्कूल, गोंदिया. ५७ प्रथम 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोलेस २०२2/सं.क्र.२४७/पदुम-१३ 


संवर्ग ३ : सेवाभावी संस्था - राज्यस्तर 
ap.) विभाग नाव व पत्ता मिळालेले | राज्यस्तर 
गुण क्रमांक 
गि पुणे | आधार MISSI, मु.पो.रुकडी, ८८ प्रथम 
ता. हातकणंगले, जि.कोल्हापूर. 
२ पुणे । मराठवाडा जनविकास संघ, पिपळे गुरव, पुणे-२७ ट्ट व्दितीय 
३ | नाशिक श्री. अष्टविनायक शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळ ८२ तृतीय 
जळगांव, जि. जळगांव 
संवर्ग ३ :- सेवाभावी संस्था - विभागस्तर 
अ.क्र. | विभाग नाव व पत्ता मिळालेले | विभागस्तर 
गुण क्रमांक 
दि पुणे आधार फाऊंडेशन,मु.पो.रुकडी, ८८ प्रथम 
ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर 
मराठवाडा जनविकास संघ, पिपळे गुरव, पुणे- २७ डन व्दितीय 
२ | ot रुद्र प्रतिष्ठाण १०५ स्वामी समर्थ अपार्टमेट, ४५ प्रथम 
पाटीलवाडी सावरकर नगर, ठाणे -४००६०६ 
सह्याद्री प्रतिष्ठान, शाहू नगर, चिंचवड, पुणे. ४० द्वितिय 
३ | नाशिक श्री. अष्टविनायक शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळ ८२ प्रथम 
जळगांव, जि. जळगांव 
पातोंडा परिसर विकास संस्था, पातोडा, ६९ द्वितिय 
ता.अमळनेर, जि.जळगांव 
४ | अमरावती । नेहरु युवा बहुउद्येशिय मंडळ, मु.पो.मुंगळा, शि प्रथम 
ता.मालेगांव, जि.वाशिम 
औदुंबर वृक्ष संवर्धन सेवा समिती, ता.उमरखेड, ४५ व्दितीय 
जि.यवतमाळ 
५ | औरंगाबाद | वृक्षारोपन व वृक्षसंवर्धन फाऊंडेशन, एफ नं.बी-२ - ६६ प्रथम 
५०३, पी.नं.३१६/३१७ मंजिल प्राईड, तिसगांव, 
औरंगाबाद-४३११३६ 
संवर्ग ४ : ग्रामपंचायत - राज्यस्तर 
अ.क्र. | विभाग नाव व पत्ता मिळालेले । राज्यस्तर 
गुण क्रमांक 
1१ | पुणे | ग्रामपंचायत मौ.बिदाल, ता.माण, जि.सातारा ८५ प्रथम 
२ । नाशिक । ग्रामपंचायत पुणतांबा-रस्तापुर, ता.राहता, ८२ व्दितीय 
जि.अहमदनगर 
3 पुणे | ग्रामपंचायत मौ.चिचणी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर ६८ तृतीय 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोलेस २०२2 /सं.क्र.२४७/पदुम-१३ 


संवर्ग ४ : ग्रामपंचायत - विभागस्तर 
अ.क्र. विभाग नाव व पत्ता मिळालेले | विभागस्तर 
गुण क्रमांक 
ति पुणे ग्रामपंचायत मौ.बिदाळ, AAMT, जि.सातारा ८५ प्रथम 
ग्रामपंचायत मौ.चिचणी, तालुका पंढरपूर, &¢ द्वितिय 
२ । नाशिक । ग्रामपंचायत पुणतांबा- रस्तापुर, ता.राहता, ८२ प्रथम 
जि. अहमदनगर 
ग्रामपंचायत घुमावल बु. पोस्ट तावसे खु ५२ द्वितिय 
ता.चोपडा, जि. जळगांव 
३ | अमरावती | ग्रामपंचायत परसोडा, ता.आर्णी, जि.यवतमाळ ४० प्रथम 
संवर्ग ५ : ग्राम / जिल्हा /विभाग-राज्यस्तर 
अ.क्र. | विभाग नाव व पत्ता मिळालेले | राज्यस्तर 
गुण क्रमांक 
| पुणे । जिल्हा परिषद, कोल्हापूर ८४ प्रथम 
२ पुणे । पोलिस अधिक्षक कार्यालय, सातारा ४४ द्वितिय 
संवर्ग ५ : ग्राम / जिल्हा /विभाग -विभागस्तर 
अ.क्र. | विभाग नाव व पत्ता मिळालेले | विभागस्तर 
गुण क्रमांक 
eee | पुणे | जिल्हा परिषद, कोल्हापूर ८४ प्रथम 
२ पुणे | पोलिस अधिक्षक कार्यालय, सातारा ४४ द्वितिय 


“छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार-२०१९” प्राप्त खाली नमूद व्यक्‍ती/ संस्थांची 
नावे जाहिर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


विभाग 


संवर्ग १ : व्यक्‍ती - राज्यस्तर 
नाव 


प्राप्त गुण 


गुणानुक्रम 


पुणे 


श्री. किसन धोंडीबा गारगोटे 
स्नेहदिप प्लॉट नं.१ ,वृंदावन सेक्टर, एव बी सहकारी 
गृहरचना संस्था मर्यादित, पंचवटी, पाषाण रोड , पुणे 


AU) 


प्रथम 


नाशिक 


श्री. सुशांत प्रकाड घोडके 
समर्थ स्वातंत्र्यवीर सावरकर कॉलनी, 
साईनगर,मु.पो.ता.कोपरगांव,जि. अहमदनगर 


८६ 


द्वितीय 


नाशिक 


श्री.सुनिल रामदास वाणी 
प्लॉट नं.१३, श्रीकृष्ण कॉलनी, श्रीकृष्ण मंदिरा 
समोर, जळगाव 


८३ 


तृतीय 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोलेस २०२2/सं.क्र.२४७/पदुम-१३ 


संवर्ग १ : व्यक्‍ती - विभागस्तर 


अ.क्र | विभाग नाव व पत्ता मिळ विभागस्तर 
गुण क्रमांक 
॥ पुणे श्री. किसन धोंडीबा गारगोटे ८७७ प्रथम 
स्नेहदिप वृंदावन, सेक्टर एव बी सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित, पंचवटी, पाषाण रोड, पुणे 
सौ.रत्नमाला सुजित तरंगे ७५ व्दितीय 
मु.पो. तरंगफळ, ता . माळशिरस, जि. सोलापूर 
२ ठाणे श्री. दामू THX धादवड ५५ प्रथम 
कोळीवाडा, मु.पो. कसारा वॉर्ड क्र.६, 
ता. शहापूर,ठाणे 
श्री. अजित थॉमस ५१ द्वितीय 
घर क्र.१८२२ मार्गाचीवाडी पाथराज गावाजवळ Gates, 
कर्जत, जि. रायगड 
३ | नाशिक श्री. सुशांत प्रकाड घोडके ८६ प्रथम 
समर्थ स्वातंत्र्यवीर सावरकर कॉलनी, साईनगर, 
मु.पो.ता.कोपरगांव, जि. अहमदनगर 
श्री.सुनिल रामदास वाणी ८३ द्वितीय 
प्लॉट न.१३, श्रीकृष्ण कॉलनी, श्रीकृष्ण मंदिरा समोर, 
जळगाव 
४ | औरंगाबाद श्री. कुंदन बाळकृष्ण देशमुख ६० प्रथम 
एन-५, सत्यम नगर, घर नं.३६, सिडको,औरंगाबाद 
श्री.शिवाजी नागनाथराव राऊत Gy द्वितीय 
आर,एच.११६/२ बीएसएनएल गोडाउन BAR, बजाज 
नगर, औरंगाबाद 
षु अमरावती श्री. अरूण शामराव भगत ६८ प्रथम 
जिजाऊ निवास, अमडापूर नाका, चिखली रोड, 
खामगाव, जि. बुलढाणा. 
श्री. गजानन महादेवआप्पा मुलंगे Yo द्वितीय 
मु.पो. रिसोड ,ता.रिसोड, जि.वाशिम 
संवर्ग २ : शैक्षणिक संस्था -राज्यस्तर 
अ. । विभाग नाव व पत्ता मिळालेले | राज्यस्तर 
क्र. गुण क्रमांक 
Poa पुणे मुधोजी महाविद्यालय, फलटण, जि.सातारा ७७ प्रथम 
२ । नाशिक । कर्मवीर काकासाहेब वाघ कला, विज्ञान आणि वाणिज्य ७६ व्दितीय 
महाविद्यालय, पिंपळगाव बसवंत, 
ता. निफाड, जि. नाशिक 
३ | पुणे स्वा. दादासाहेब उंडाळकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ७४ तृतीय 


विद्यालय, उंडाळे, ता.कराड. जि.सातारा 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोलेस २०२2/सं.क्र.२४७/पदुम-१३ 


पंवर्ग २ : शैक्षणिक संस्था -विभागस्तर 
अ.क्र विभाग नाव व पत्ता मिळालेले | विभागस्तर 
गुण क्रमांक 
१ शं मुधोजी महाविद्यालय,फळटण, जि.सातारा ७७ प्रथम 
स्वा. दादासाहेब उंडाळकर माध्यामिक व उच्च ७४ व्दितीय 
माध्यमिक विद्यालय, उंडाळे, ता.कराड. जि.सातारा 
२ | ot श्रीरंग शिक्षण संस्थेचे श्रीरंग विदयालय निकम गुरूजी ४३ प्रथम 
मार्ग ठाणे -४००६०१ 
चेंबुर कर्नाटका संघा, चेंबुर कर्नाटका हायस्कूल, चेंबुर 83 प्रथम 
मुंबई 
अनुयोग शिक्षण संस्था, खार (पूर्व) मुंबई ४०००५१ ३८ व्दितीय 
सेंट कोलंबा स्कुल, डॉ.काशिबाई नवरंगे रोड, गावदेवी, ३८ व्दितीय 
मुंबई- ७००००७ 
3 | नाशिक कर्मवीर काकासाहेब वाघ कला,विज्ञान आणि वाणिज्य ७६ प्रथम 
महाविद्यालय, पिंपळगाव बसवंत, 
ता. निफाड, जि. नाशिक 
महात्मा फुले एज्युकेशन सोसायटी, वाघमळा,सावेडी, ३८ व्दितीय 
अहमदनगर. 
४ | नागपूर USA seal विदयालय व कनिष्ठ कला ३० प्रथम 
महाविद्यालय, नवेगाव खैरी, ता. पारशिवनी, जि.नागपूर 
हरीहरभाई पटेल हायस्कूल व कनिष्ठ २८ द्वितीय 
महाविद्यालय,रिचाळबांध ता. आमगाव जि.गोंदिया 
संवर्ग ३ : ग्रामपंचायत - राज्यस्तर 
अ.क्र विभाग नाव व पत्ता मिळालेळे राज्यस्तर 
गुण क्रमांक 
शि पुणे ग्रामपंचायत गमेवाडी, ता. कराड, जि.सातारा ९१ प्रथम 
२ पुणे | ग्रामपंचायत साबुर्डी, ता.खेड, जि.पुणे ८६ द्वितीय 
3 नाशिक । ग्रामपंचायत लोहसर, पाथर्डी, जि.अहमदनगर ६७ तृतीय 
संवर्ग ३ : ग्रामपंचायत - विभागस्तर 
अ.क्र विभाग नाव व पत्ता farses | राज्यस्तर 
गुण क्रमांक 
i पुणे ग्रामपंचायत गमेवाडी, ता. कराड, जि.सातारा ९१ प्रथम 
ग्रामपंचायत साबुर्डी, ता.खेड, जि.पुणे ८६ द्वितीय 
२ नाशिक | ग्रामपंचायत ळोहसर, पाथर्डी , जि.अहमदनगर ६७ प्रथम 
ग्रामपंचायत जऊळके दिंडोरी, ता. दिडोरी ,जि.नाशिक ५१ द्वितीय 
3 औरंगाबाद | मौजे लोहगाव ग्रामपंचायत, ता.जि.परभणी ६० प्रथम 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोलेस २०२2/सं.क्र.२४७/पदुम-१३ 


संवर्ग ४ : सेवाभावी संस्था - राज्यस्तर 
a.) विभाग नाव व पत्ता मिळालेले । राज्यस्तर 
गुण क्रमांक 
i पुणे | ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी, मंचर, ८८ प्रथम 
ता.आंबेगाव,जि.पुणे 
२ पुणे शिवराज मित्र मंडळ, भैरवनगर, धानोरी रोड,पुणे-१५ ८६ व्दितीय 
३ पुणे | वसुंधरा अभियान बाणेर, 63 तृतीय 
दत्त नगर, पॅनकार्ड क्लब रोड, बाणेर, पुणे ४११०४५ 
संवर्ग ४ : सेवाभावी संस्था - विभागस्तर 
अ.क्र. | विभाग नाव व पत्ता मिळालेले | विभागस्तर 
गुण क्रमांक 
हि पुणे ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी, मंचर, ता.आंबेगाव, ८८ प्रथम 
जि.पुणे 
शिवराज मित्र मंडळ, भैरवनगर, धानोरी रोड, ८६ व्दितिय 
पुणे- १५ 
२. | ठाणे सगुणा रूलर HSS, नेरळ, ता. कर्जत, ७५ प्रथम 
जि. रायगड 
वेदा जगजागृती मंच, महाड रायगड, ५५ fete 
डॉ.नांदगांवकर हॉस्पिटल, एस.टी. स्टॅँडजवळ 
महाड, जि.रायगड 
३ | नाशिक यशवंत सामाजिक प्रतिष्ठान, सोनई, ता.नेवासा, ८० प्रथम 
जि.अहमदनगर 
नवजीवन ग्रामोदय प्रतिष्ठान , ६५ fete 
प्लॉट 4.69, अष्टविनायक कॉलनी, पाईपलाईन 
रोड, सावेडी, अहमदनगर-४१४००३ 
४ ।अमरावती । अध्यक्ष आदिवासी पर्यावरण सामाजिक विकास ६५ प्रथम 
बहुउद्देशीय सामाजिक संघटना , परतवाडा , 
ता. अचलपूर, जि. अमरावती 
निसर्ग वैभव संस्था, अकोला ,ता. जि. अकोला ६३ व्दितिय 
५ । औरंगाबाद | खंडेश्वर बहुउददेश्ीय सेवाभावी मंडळ, ७६ प्रथम 
पाचपिंपळा, ता.परंडा.जि.उस्मानाबाद 
जय विश्वकर्मा सर्वोदय संस्था , ५१ व्दितिय 
एस-२, शिवसंकुल व्दारकादासनगर, सातारा 
परिसर, बीड बायपास रोड, औरंगाबाद 
६ ।नागपूर MPRA HSI, रामटेक, मु.पो. रामटेक, ५३ प्रथम 
जि. नागपूर 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोलेस २०२2/सं.क्र.२४७/पदुम-१३ 


संवर्ग ५ : ग्राम /जिल्हा/ विभाग -राज्यस्तर 


अ.क्र. । विभाग नाव व पत्ता मिळालेले राज्यस्तर 
गुण क्रमांक 
| पुणे | वनस्पतीशास्त्र विभाग, ७९ प्रथम 
सावित्रीबाई फुले, पुणे विदयापीठ, गणेशखिंड, पुणे 
२ औरंगाबाद पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, जालना ७९ प्रथम 
संवर्ग ५ : ग्राम /जिल्हा /विभाग - विभागस्तर 
अ.क्र. । विभाग नाव व पत्ता मिळालेले । विभागस्तर 
गुण क्रमांक 
षि पुणे | वनस्पतीशास्त्र विभाग, ७९ प्रथम 
सावित्रीबाई फुले, पुणे विदयापीठ, गणेशखिंड, 
पुणे 
२ औरंगाबाद | पोलीस प्रशिक्षण केद्र, जालना ७९ प्रथम 


२. राज्यस्तरावर निवड झालेली व्यक्‍ती / संस्था यांना महसूल विभाग स्तरावरील देय ठरणारी 
पुरस्काराची रक्‍कम व राज्यस्तरावरील प्रदान करण्यात येणाऱ्या पुरस्काराची रक्‍कम यापैकी 
अधिकची रक्कम प्रदान करण्यात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत पुरस्कार प्राप्त व्यक्‍ती / संस्था 
यांना देण्यात येणारी पुरस्काराची रक्‍कम ही राज्यस्तरावरील पुरस्काराच्या रकमेपेक्षा अधिक 
असणार नाही. 


३. छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार हे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे, स्मृतीचिन्ह व 
प्रहास्तीपत्र यास्वरुपात देण्यात येतील. पुरस्कार वितरण समारंभाचे आयोजन शासन निर्णय ग्राम 
विकास विभाग व जलसंधारण विभाग क्रमांक एसएलळएफ-१८९३/ प्र.क्र. २३२/जल -१२, दिनांक ९ 
ऑगस्ट, १९९४ अन्वये विहित केलेल्या मार्गदर्शन विहित केलेल्या मार्गदर्शनपर तत्वाप्रमाणे 
करण्यात यावे. 


४. विभागस्तरीय पुरस्कारांचे वितरण, १० डिसेंबर २०२२ पर्यंत विभागीय स्तरावर 
मा. पालकमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात यावे. 


५. राज्यस्तरीय व वृत्तस्तरावरील पुरस्कार रकमेवर होणारा खर्च मागणी क्र. सी-७ खालील 
मुख्यलेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन १०१ वनसरंक्षक विकास व पुननिर्मिती (११)(३४) 
वनमहोत्सव, वनरोपण व विकास (कार्यक्रम) योजनांतर्गत ( २४०६ ८५५१) तसेच पुरस्कार 
आयोजनावरील खर्च मागणी क्र. सी-७ खालील मुख्य लेखाशीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, 
००३- शिक्षण व प्रशिक्षण (००)(०३) प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (कार्यक्रम) योजनांतर्गत 
(२४०६ ८५८९) याखाली सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः लोलेस २०२2/सं.क्र.२४७/पदुम-१३ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११७१८४०११६७१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVIKIRAN SABAJI 
GOVEKAR 


(डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. सर्व मंत्री/ मा. राज्यमंत्री 

५. मा. सर्व विधान सभा सदस्य/ विधान परिषद सदस्य 

६. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

७. मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

८. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक 

९. प्रधान सचिव ( वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय,, विधान भवन, मुंबई. 

११.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

१२.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१४.मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) (११ वृत्त) 

१५.वनसरंक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 

१६.उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) (सर्व ) 

१७.विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 

१८.महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १व २ , मुंबई व नागपूर, 
१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२० .अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 

२१.निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२.वित्त विभाग, व्यय-१०, अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२३.कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२४.कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२५.उप सचिव/अवर सचिव (सर्वी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२६.निवडनस्ती/फ-११. 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


